प्रशासकीय मान्यता 

कन्नड, जिल्हा औरंगाबाद येथे अस्तित्वातील 
इमारत पाडून नवीन न्यायालयीन इमारत 
(तळमजला + ३ मजले) (४ कोर्ट हॉल) 
बांधण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-११२३/प्र.क्र.२२४/का-१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १मार्च, २०२३ 


पहा :- 
मा. प्रबंधक (निरिक्षणे-२), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे क्र.बी (डब्ल्यू 
६०८३/२३८/२००९(२७, दिनांक २७ जानेवारी, 2023. 


प्रस्तावना :- 

कन्नड, जिल्हा औरंगाबाद येथे अस्तित्वातील इमारत पाडून नवीन न्यायालयीन इमारत 
(तळमजला + ३ मजले) (४ कोर्ट हॉल) बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी 
उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

कन्नड, जिल्हा औरंगाबाद येथे अस्तित्वातील इमारत पाडून नवीन न्यायालयीन इमारत 
(तळमजला -- ३ मजले) (४ कोर्ट हॉल) बांधण्याकरिता रु.४७.६९ कोटी (रुपये सत्तेचाळीस कोटी 
एकोणसत्तर लक्ष फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या 


विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | Traits प्रशासकीय मान्यता रुपयात 
अ ।आवक््यकबाबी 
मूळ इमारत बांधकाम (बेसमेट-- तळमजला-- ३ मजले) २७,६३,६०,०००/- 
AS YAR (Water Harvesting) 94,00,000/- 
र फर्निचर ३,२२,८५,०००/- 
षु. पाणी पुरवठा व स्वच्छता १,३८,१८,०००/- 
६. । अंतर्गत विद्युतिकरण १,३८,१८,०००/- 
बाह्य विद्धितिकरण १,६५,८१,६००/- 
. | अग्नीशमन यंत्रणा ४०,००,०००/- 
बो । संकिर्ण बाबी 
९, संरक्षक भित आणि गेट ३२,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२३/प्र.क्र.२२४/का-१३ 


१०. | अंतर्गत रस्ते २०,००,०००/- 
११: | जमिनिचा विकास २,००,०००/- 
१२. वाहनतळ ५,००,०००/- 
१३. | लॅण्ड स्केपींग ५,००,०००/- 
१४. | जूनी इमारत पाडणे ५,००,०००/- 
१५ | भू निरिक्षण आणि सविस्तर माती परिक्षण १०,००,०००/- 
१६. | सीसी ड्रेन आणि सीडी वर्क १०,००,०००/- 
क) =| वैकल्पिक बाबी 
१७. | जमीनीखाळलील पाण्याची टाकी ५,००,०००/- 
१८. । मुख्य पाण्याची टाको आणि पंप हाऊस १०,००,०००/- 
१९. वातानुकूलीन यंत्रणा ५,००,०००/- 
२०. । उद्वाहन ५०,००,०००/- 
२१. | गार्ड रुम/सीक्युरीटी केबीन/ध्वजस्तंभ ५,००,०००/- 
२२. ।एबीरुम, पंप, जनरेटर २०,००,०००/- 
२२. सीसीटीव्ही ५,००,०००/- 
S) | इतर तरतूदी 
२४. | आकरिमक खर्च (४%) १,१०,५४,४००/- 
२५. | वस्तू निसेवा कर (१८%) ६,७९,०७,२६८/- 
२६. | भाववाढ (4%) १,८८,६३,१३०/- 
२७. । कामगार वीमा (0.4%) १८,८६,३१३/- 
एकूण ४७,६९,७३,७११/- 
म्हणजेच एकूण ४७.६९ कोटी 
२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


१) बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेवूनच सुरु करावे. 

२) सदरचे अंदाजपत्रक हे नमूना अंदाजपत्रक असल्याने या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
औरंगाबाद यांच्या सहमतीने तरतूदी अंतीम करण्यात याव्यात. 

3) नियोजित जागा उपभोक्त विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 

कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


४) सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद 


सर्व कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 


५) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२३/प्र.क्र.२२४/का-१३ 


a. 


६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, क्र.इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 


मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


७ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ इमारती-२, 


दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


८) सदर कामाकरिता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही दृष्टीने 


विशेष दक्षता घेण्यात यावी. 
९) अंदाजपत्रकीय कामात बदल करुनये. 


१०) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर 


कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नयेत. 


११) नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा 
झाल्यास याबाबत लेखी आदेशा प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पध्दतीने सदर कामांना 
मंजूरी घेण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित 
करण्यात येईल. 

१२) कन्नड, येथील अस्तित्वातील सन १९३२ ची जुनी न्यायालयीन इमारत पाडून 
त्याजागी नवीन न्यायालय इमारत बांधण्याऐवजी, जुनी इमारत तज्लीच ठेवून, त्याच्या 
बाजूला नवीन न्यायलयीन इमारत बांधण्याकरीता विचार व्हावा व तसे शक्‍य 


नसल्यास नवीन न्यायालय इमारत, जुन्या इमारतीच्या जागी बांधण्यात यावी. 


या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्त कामासाठी "मागणी क्र. एच - ८, ४०५९, 


सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च - ०१, कार्यालयीन इमारती - ०५१, बांधकाम § 


कार्यक्रमांतर्गत - (०३) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना - राज्य हिस्सा) (०३) (०१) मोठी बांधकामे 


(कार्यक्रम), ५३ - मोठी बांधकामे (४०५९ ०६७२) व (२१) न्यायादान (केंद्रपुरस्कृत योजना-केंद्र 


हिस्सा) (२१)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम, ५३ - मोठी बांधकामे (४०५९ 9222)" या 


लेखाशिर्षाखाली मंजूर नियतव्ययातून खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद 


केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


8. 


हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :२४/२०२३/ इमा-२, 


दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०२३ आणि मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सचिव समितीच्या 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२३/प्र.क्र.२२४/का-१३ 

दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त 
विभाग, शासन निर्णय, क्र.विआप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/का-१३, विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग- 
पाच, अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ अनुसार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३०११६५९२५२८१२ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 
DN: 


ID 
JuDI tra, 
2,5.4.20=eaafaS2b8(5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d47140 
Of 
pse 
seri |018A4D6F00892E 
sD1 


Dat 


(नितिन fa. fora) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


-0 


मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा. महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, 

मा. प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, मा. उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 

मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व नागपूर, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग, औरंगाबाद. (मूळ अंदाजपत्रक 
व आराखडे यांच्यासह) 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

११) कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१२) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
) 
) 


AD 


CC AN 


53) 


S co 
4S Nove Dr De *-> Sse 5-2 Soe 


Vom 


93) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 

१४) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१५) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१६) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१७) निवड नस्ती/'संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


